RNI No.MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ३, अंक ११३ ] 


सोमवार , ऑगस्ट २१, २०१७/ श्रावण ३०, शके १९ ३ ९ 


[ पृष्ठे १० , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक २५० 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 


. 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ ऑगस्ट २०१७. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र 

सार्वजनिक विद्यापीठे अधिनियम , २०१६. 


क्रमांक रुसायो. २०१७ / प्र.क्र . २३३/ विशि- ३. - महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ ( २०१७ चा महा . अधिनियम क्र . ६ ) 
याच्या कलम ७८ चे पोट -कलम ( ३ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि या संबंधी यापूर्वी काढण्यात आलेल्या इतर 
सर्व संलेखांचे अधिक्रमण करून, महाराष्ट्र शासन , याद्वारे विनिर्दिष्ट करीत आहे की , महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान परिषदेत पुढील 
सदस्यांचा समावेश असेल 


क्र . 


पदसिद्ध सदस्य 


अध्यक्ष 


उपाध्यक्ष 


( १ ) मा . मंत्री ( उच्च व तंत्र शिक्षण ) 
( २ ) मा . राज्यमंत्री ( उच्च व तंत्र शिक्षण ) 
( ३ ) अपर मुख्य सचिव ( उच्च व तंत्र शिक्षण ) 
( ४ ) संचालक ( उच्च शिक्षण) 
( ५ ) संचालक ( तंत्र शिक्षण ) 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


( ६ ) केंद्र सरकारची नामनिर्देशित व्यक्ती 


सदस्य 


( ७ ) राज्य प्रकल्प संचालक ( राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान ) 


सदस्य - सचिव 


( १ ) 


भाग चार - ब - २५०-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, ऑगस्ट २१, २०१७/ श्रावण ३०, शके १ ९ ३ ९ 


ख . 


नामनिर्देशित सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


. 


( एक ) विद्यापीठांच्या कुलगुरुंमधून तीन सदस्य : 

(१ ) डॉ. मुरलीधर चांदेकर, कुलगुरु, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ , अमरावती 
( २ ) डॉ . विलास गायकर, कुलगुरु , डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठ , लोणेरे 

( ३) डॉ. नितिन करमळकर , कुलगुरु , सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ , पुणे 
( दोन ) संलग्न महाविद्यालयांतील प्राचार्यांमधून दोन प्राचार्य : 

( १) डॉ . मुक्तजा मठकरी , प्राचार्य, आबासाहेब गरवारे महाविद्यालय, पुणे 

( २ ) डॉ . अजय भांबरे, प्राचार्य, डी . ए. व्ही . महाविद्यालय मुंबई 
( तीन ) कला, विज्ञान व तंत्रज्ञान, संस्कृती, नागरी समाज, उद्योग, व्यावसायिक शिक्षण आणि 

कौशल्य विकास या क्षेत्रातील नऊ सदस्य : 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


( १ ) डॉ . जे . बी . जोशी 
( २ ) डॉ . बी . एन . जगताप 
( ३ ) डॉ . आर . एस . माळी 
( ४ ) डॉ . कवी आर्या 
( ५ ) डॉ . शिरीष कुलकर्णी 
( ६ ) डॉ . एस . पी . बन्सल 
( ७ ) श्री . राम भोगले 
( ८ ) डॉ . अपूर्वा पालकर 
( ९ ) डॉ . सतिश देवधर 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


१ . या परिषदेच्या सदस्यांचा पदावधी हा सहा वर्षे इतका असेल. दर दोन वर्षांनी परिषदेचे एक तृतियांश सदस्य निवृत्त होतील आणि 
विद्यमान परिषद दर दोन वर्षांनी नवीन तीन सदस्य नामनिर्देशित करील. 

२ . कोणत्याही विशिष्ट परिसंस्थेचे किंवा हितसंबंधांचे प्रतिनिधित्व करीत असलेला परिषदेचा एखादा सदस्य अशा परिसंस्थेचेकिंवा 
हितसंबंधांचे प्रतिनिधित्व करण्याचेबंद झाल्यावर तात्काळ परिषदेचा असा सदस्य असण्याचे बंद होईल . 

३ . या परिषदेची बैठक वर्षातून दर तीन महिन्यांनी होईल . बैठकीच्या गणपूर्तीसाठी अध्यक्ष व सदस्य सचिव यांच्यासह परिषदेच्या विद्यमान 
सदस्य संख्येच्या एक तृतियांश सदस्यांची उपस्थिती अनिवार्य असेल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सिद्धार्थ खरात , 
शासनाचे सहसचिव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑगस्ट २१ , २०१७/ श्रावण ३०, शके १ ९ ३ ९ 


eu 


HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 21st August 2017 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PUBLIC UNIVERSITIES ACT, 2016 

No. RUSA - 2017 /C.R . 233 /Vishi- 3. In exercise of the powers conferred by sub - section ( 3) of 
section 78 of the Maharashtra Public Universities Act, 2016 (Maharashtra Act No. VI of 2017 ) and 
in supersession of all other earlier instruments issued in this behalf, the Government of 
Maharashtra hereby specifies that the Maharashtra State Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan 
Council shall comprise of the following members , namely — 


A. 


Ex- officio Members 


Chairperson 
Vice -Chairperson 
Member 


( 1 ) Hon . Minister (Higher and Technical Education ) 
(2 ) Hon . Minister of State (Higher & Technical Education ) 
( 3 ) Additional Chief Secretary (Higher & Technical 

Education ) 
( 4 ) Director (Higher Education ) 
(5 ) Director ( Technical Education ) 
(6 ) Nominee of Central Government 
( 7 ) State Project Director (RUSA ) 


Member 


Member 


Member 


Member -Secretary 


B. 


Nominated Members 


Member 


( i) Three members from amongst the Vice Chancellors of 

the Universities : 
( 1 ) Dr. Muralidhar Chandekar, Vice Chancellor , Sant 

Gadge Baba Amravati University , Amravati. 
(2 ) Dr. Vilas Gaikar , Vice Chancellor, Dr.Babasaheb 

Ambedkar Technological University , Lonere. 
( 3) Dr. Nitin Karmalkar , Vice Chancellor, Savitribai 

Phule Pune University, Pune. 


Member 


Member 


Member 


(ii ) Two members , from amongst the Principals of affiliated 

colleges : 
( 1) Dr. Muktaja Mathkari, Principal, Abasaheb 

Garware College , Pune . 
(2 ) Dr. Ajay Bhambre , Principal, D.A.V. College, 

Mumbai. 


Member 


(iii) Nine members, from the field of Arts , Science and 

Technology, Culture, Civil Society , Industry , Vocational 
Education and Skill Development : 
( 1 ) Dr. Kavi Arya 
( 2 ) Dr. J. B. Joshi 

( 3 ) Dr. B. N. Jagtap 
NT OR - 0-740-7 


Member 


Member 


Member 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, ऑगस्ट २१, २०१७/ श्रावण ३०, शके १ ९ ३ ९ 


a 


Member 


Member 


Member 


( 4 ) Dr. R. S. Mali 
(5 ) Dr. Shirish Kulkarni 
(6 ) Dr. S. P. Bansal 
( 7 ) Shri. Ram Bhogle 
( 8 ) Dr. Apoorva Palkar 
( 9 ) Dr. Satish Deodhar 


Member 
Member 


Member 


1. Tenure of the members of the Council shall be of six years. One - third members of the 
Council will retire every two years and existing Council will nominate three new members in 
every two years. 

2. A member of the Council who represents any particular institution or an interest shall 
cease of be such a member of the Council immediately after he ceases to represent such institution 
or interest. 

3. The Council shall meet quarterly in a year. The quorum of the meeting shall be one- third 
of the existing members of the Council, including the Chairperson and the Member - Secretary . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SIDDHARTH KHARAT , 
Joint Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑगस्ट २१, २०१७ / श्रावण ३०, शके १ ९ ३ ९ 


५ 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
मादाम कामा मार्ग , 

हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ ऑगस्ट २०१७ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठे अधिनियम , २०१६. 


क्रमांक रुसायो-२०१७ /प्र. क्र . २३३ /विशि - ३.- महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम , २०१६ (२०१७ चा महा. अधि . क्र . ६ ) याच्या 
कलम ७८ चे पोट - कलम ( ३) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि या बाबतीत यापूर्वी काढण्यात आलेले इतर सर्व 
संलेख अधिक्रमित करून महाराष्ट्र शासन, याद्वारे असा निर्देश देत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ७७ खालील आयोगाच्या सर्वसाधारणतेस 
अधीन राहून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७८ च्या पोट- कलम (१ ) अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या, महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा 
अभियान परिषदेची कार्ये या अधिसूचनेस जोडलेल्या अनुसूचीच्या भाग १ मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील आणि उक्त परिषदेच्या जबाबदा- या 
उक्त अनुसूचीच्या भाग २ मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील. 

अनुसूची 


भाग १ 


- 


१ . 


महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान परिषदेची कार्ये पुढीलप्रमाणे असतील : 
धोरण व कृतियोजनेचेनियोजन . ( क ) भारत सरकारच्या रुसा मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या १८ घटकांनुसार 

राज्य उच्च शिक्षण आराखडा तयार करणे. 
( ख ) परियोजना तयार करण्याकरिता व त्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता राज्यातील 

परिसंस्थांना निर्देश देणे . 


( ग ) शिखर संस्था , नियामक संस्था व राज्य शासन यांच्यात समन्वय साधणे . 


( घ ) उच्च शिक्षणात पारदर्शकता व कार्यक्षमता वाढविण्याकरिता माहिती, दळणवळण , 

तंत्रज्ञान यांच्या वापरास चालना देणे. 
( ङ ) सर्व उच्च व तंत्र शिक्षण परिसंस्थांचे भूरेखांकन (जिओ मॅपिंग ) करण्यास 

प्रोत्साहन देणे. 
( च ) केंद्र व राज्य शासन यांनी वेळोवेळी सुचविलेली कोणतीही इतर कार्ये पार 

पाडणे. 


२ . 


गुणवत्ता वाढ आणि शैक्षणिक कार्य. 


घेणे. 


( क ) शिक्षक संवर्गाचे ज्ञान व शैक्षणिक कौशल्ये यांच्या सुधारणेकरिता कार्यक्रम 
आखून अंमलबजावणीत 

पुढाकार 
( ख ) उच्च शिक्षणास उद्योगाभिमुख बनविणे आणि रोजगाराभिमुख पाठ्यक्रम 

राबविण्याकरिता विद्यापीठ व परिसंस्थांना प्रोत्साहित करणे व सहाय्य करणे . 
( ग ) उद्योगाभिमुख पाठयक्रम तयार करून त्यांची शिफारस करणे , अभ्यासक्रमांचे 

प्रारूप तयार करणे तसेच , संबंधित शिक्षक संवर्गाला प्रशिक्षण देण्याकरिता 

उद्योगसमूह व प्रशिक्षण भागिदारांचे सहकार्य घेणे. 
( घ ) सर्वसमावेशक शिक्षणास चालना देणे. 
( ङ ) विद्याविषयक शैक्षणिक प्रशासकांमधील नेतृत्व गुण विकसित करणे. 
( च ) परीक्षांच्या आणि मूल्यांकन पद्धतीचा दर्जा सुधारणे. 


भाग चार - ब - २५०-२अ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑगस्ट २१, २०१७ / श्रावण ३०, शके १ ९ ३ ९ 


अनुसूची - चालू 


भाग १ 


३ . 


सल्लाविषयक कार्ये. 


छ ) अभ्यासक्रमांचा दर्जा सुधारणे . 
( ज ) नवसंशोधनास चालना देणे व संशोधनाची गुणवत्ता वाढविणे . 
( झ ) विद्यापीठ विभाग व महाविद्यालये यांचे प्रशासकीय व शैक्षणिक संपरीक्षण 

नियमितपणे होईल याची खात्री करणे . 
( ) राज्यातील उच्च शिक्षण परिसंस्थांच्या स्वायत्ततेस चालना देणे , त्यांचा दर्जा 

जोपासणे. 
( ट ) गुणवत्ता हमी संस्थांनी विहित केलेल्या मानकांनुसार (बेंचमार्क ) निकष पूर्ण 

करण्यासाठी अधिकाधिक उच्च शिक्षण संस्थांना मदत करणे. 
( क ) उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी राज्य शासनाला सल्ला देणे . 
( ख ) विद्यापीठ परिनियम व अध्यादेश तयार करण्याबाबत सल्ला देणे . 
( ग ) विद्यमान व नवनिर्मित उच्च शिक्षण परिसंस्थांच्या ( कोणत्याही असल्यास ) 

नियमनाबाबत सल्ला देणे . 
( घ ) विद्यापीठांना व उच्च शिक्षण परिसंस्थांना विद्यार्थ्यांसाठी रोजगाराभिमुख पाठ्यक्रम 

राबविण्याबाबत सल्ला देणे. 
( क ) रुसा परिषदेअंतर्गत निधी वितरणासाठी पात्र परिसंस्थांकडून प्रस्ताव मागविणे . 
( ख ) राज्य उच्च शिक्षण आराखड्याच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीकोनातून प्रस्तावांवर 

कार्यवाही करून त्याबाबत राज्य शासनाची व केंद्र सरकारची मान्यता घेणे . 
( ग ) राज्य उच्च शिक्षण आराखड्यानुसार राज्यातील विद्यापीठे व महाविद्यालये 

यांना निधी उपलब्ध करून देणे आणि परिसंस्थांकडून वेळेवर पारदर्शकरित्या 

निधी हस्तांतरण करण्याची पद्धती निश्चित करणे. 
( घ ) परिसंस्थांना वितरीत केलेल्या निधीच्या ( केंद्र व राज्य हिस्सा ) उपयोजनासंबंधीची 

कार्यपद्धती विहित करणे. 
( ङ ) रुसा परिषदेच्या १८ घटकांव्यतिरिक्त राज्य उच्च शिक्षण आराखड्यात प्रस्तावित 

केलेल्या कोणत्याही नवीन घटकांना राज्य शासनांकडून निधी उपलब्ध करून 

देण्याकरिता तरतूद करणे . 
( क ) राज्य उच्च शिक्षण आराखडा (एसएचइपी ) आणि रुसा योजना यांच्या 

अंमलबजावणीचे सनियंत्रण करणे . 


४ . 


निधी वितरणाबाबत कार्ये. 


५ . 


संनियंत्रण आणि मूल्यांकन . 


- 


( ख ) राज्य उच्च शिक्षण योजनेत समावेश नसलेल्या योजनांच्या व परियोजनांच्या 

अंमलबजावणीचे संनियंत्रण करणे. 


( ग ) व्यवस्थापन माहिती प्रणाली ( एमआयएस ) विकसित करणे व तिचे परीरक्षण 

सुनिश्चित करणे . 
( घ ) राज्य व संस्था पातळीवर नियतकालिक सांख्यिकीय आकडेवारी जतन करणे 

व पूर्तता अहवाल सादर करण्याची सुनिश्चिती करणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑगस्ट २१, २०१७ / श्रावण ३०, शके १ ९ ३ ९ 


अनुसूची - समाप्त . 


भाग १ 


(ङ ) रुसा परिषदेअंतर्गत विकसित करण्यात आलेली मानके व प्रमुख कामगिरी 

निर्देशके यांच्या आधारे राज्यातील उच्च शिक्षण परिसंस्थांचे मूल्यमापन करणे . 
( रुसा परिषदेस तिच्या वापराकरिता तिला योग्य वाटतील अशी अतिरिक्त 

मानके विकसित करता येतील ) 
( च ) परिसंस्थांकडील उपयोजन प्रमाणपत्रे सादर करण्याची सुनिश्चिती करणे . 


भाग २ 


: 


महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान परिषदेच्या जबाबदा- या पुढीलप्रमाणे असतील 

महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान परिषदेच्या कार्याचा वार्षिक अहवाल तयार करून तो महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व 
विकास आयोगाकडे सादर करणे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सिद्धार्थ खरात , 


शासनाचे सह सचिव . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑगस्ट २१, २०१७/ श्रावण ३०, शके १ ९ ३ ९ 


HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032, dated the 21st August 2017 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PUBLIC UNIVERSITIES ACT , 2016 . 

No. RUSA.2017/ C.R . 233 /Vishi-3. — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 3 ) of 
section 78 of the Maharashtra Public Universities Act, 2016 (Mah . Act No. VI of 2017 ) and in 
supersession of all other earlier instruments issued in this behalf , the Government of Maharashtra 
hereby directs that, subject to generality of the of Commission , under section 77 of the said Acts , 
the functions of the Maharashtra State Rashtriya Uchchatar Sikhsha Abhiyan Council, established 
under sub - section ( 1 ) of section 78 of the said Act, shall be such as specified in Part I of the 
Schedule appended hereto and the responsibilities of the said Council shall be such as specified 
in Part II of the said Schedule : 


Schedule 


Part I 


The Functions of the Maharashtra State Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan Council shall 
be as follows : 
1 . Policy and Strategy Planning.- (a ) To prepare the State Higher Education Plan (SHEP) 

as per components stipulated in RUSA Guidelines 

of Government of India . 
(6 ) To direct state higher education institutions to 

prepare schemes and its implementation . 
( c ) To co -ordinate between Apex bodies , Regulatory 

Institutions and State Government. 
( d ) To promote use of ICT (Information , Communica 

tion , Technology ) for fostering transparency and 

efficiency in Higher Education . 
( e ) To encourage Geo Mapping of all higher and 

technical education institutions. 
(f ) Any other functions as suggested by Central and 

State Government from time to time. 
2 . Quality Enhancement and (a ) To initiate programmes for improving knowledge 
Academic Functions. 

and pedagogical skills for faculty . 
(6 ) To make higher education industry oriented and to 

motivate and assist universities and higher education 

institutions for employment oriented courses . 
( c ) To prepare and recommend industry -oriented 

courses, draft curriculums and involve industry and 

training partners to train faculty . 
( d ) To promote inclusive education . 
( e ) To develop leadership qualities of academic/ 

educational administrators . 
(f ) To improve quality of examinations and evaluation 

systems. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑगस्ट २१, २०१७ / श्रावण ३०, शके १ ९ ३ ९ 


९ 


Schedule - contd . 


Part I - contd . 


3 . 


4 . 


(g ) To improve the quality of curricula . 
(h ) To promote innovation and enhance quality of 

research 
( i ) To ensure regular Administrative and Academic 

Audits (AAA ) for university departments and 

colleges. 
( i) To promote autonomy and protect autonomous 

status of state higher education institutions. 
(k ) To facilitate maximum number of higher education 

institutions to meet the benchmark criteria 

prescribed by Quality Assurance Bodies . 
Advisory Functions.— 

(a ) To advise State Government for improving the 

quality of Higher Education . 
( 6 ) To advise regarding University statute and ordinances 

formulation . 
( c ) To advise regarding regulation of existing and 

newly established higher education institutions . 
(d ) To advise universities and higher education 

institutions on implementation of employment 

oriented courses for students . 
Funding Functions. 

( a ) To invite proposals from eligible higher education 

institutions for funding under RUSA Council . 
(6 ) To process proposals with a view to implement 

State Higher Education Plan (SHEP ) and seek 
approval of State Government and Government of 

India . 
( c ) To provide funding to State Universities and 

Colleges as per State Higher Education Plan (SHEP ) 
and determine methodology for timely and 

transparent transfer of funds to institutions. 
( d ) To prescribe a procedure regarding utilization of 

the released funds (centre share and state share ) 

by the higher education institutions. 
(e ) In addition to 18 components of RUSA , create 

provisions for funding from State Government of 
any new components proposed in SHEP (State 

Higher Education Plan ). 
Monitoring and Evaluation.— (a ) To monitor implementation of State Higher 

Education Plan (SHEP) and (RUSA ) Scheme. 
(6 ) To develop MIS (Management Information System ) 

and ensure its maintenance . 
(c ) To maintain periodical statistical data at State level 

and Institutional level and ensure submission of 
completion reports . 


5 . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑगस्ट २१, २०१७ / श्रावण ३०, शके १ ९ ३ ९ 


Schedule 


- ( concld .) 


Part I — Concld . 


( d ) Evaluate state higher education institutions on the 

basis of norms and Key Performance Indicators 
(KPIs) developed under RUSA (Council may , for its 

own use , develop additional norms as it sees fit). 
(e ) To ensure submission of utilization certificates from 

institutions. 


Part II 


The responsibilities of the Maharashtra State Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan Council 
shall be as follows, 

To prepare and submit the Annual Report of RUSA Council to Maharashtra Higher 
Education and Development Commission (MAHED ). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SIDDHARTH KHARAT, 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


